येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे 
महिला बंद्यांकरीता सोलर स्टीम 
कुकींग सिस्टिम खरेदी करण्यास व 
त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१३६/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१६ 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
सोलरस्टीमकुसि/येमका/६१६१/२०१४/कक्ष-६(२), दिनांक ५.६.२०१४. 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
सोलरस्टीमकुसि/येमका/२६०६/२०१४/कक्ष-४(२), दिनांक ४.३.२०१६ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पूरक २०१५/प्र.क्र.२०१/अर्थसंकल्प ३, 
दिनांक १.१.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील महिला कारागृहातील ३५० महिला बंदयाकरिता सौर 
ऊर्जेव्दारे अन्न शिजविण्याकरिता सोलर स्टिम कुकिंग सिस्टिम कार्यान्वित करण्यासाठीच्या 
योजनेसाठी रु.२२,३७,५००/- ( अक्षरी रुपये बावीस लाख सदतीस हजार पाचशे फक्‍त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 

येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील महिला कारागृहातीळ ३५० महिला बंदयाकरिता सौर 
ऊर्जेव्दारे अन्न शिजविण्याकरिता सोलर स्टिम कुकिंग सिस्टिम कार्यान्वित करण्यासाठीच्या 
योजनेसाठी रु.२२,३७,५००/- ( अक्षरी रुपये बावीस लाख सदतीस हजार पाचशे फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन देण्यात येत आहे. 


अ) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उ.४ दिनांक ३०.१०.२०१५ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 

आ) उपकरणाचे खरेदीमुल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच उपकरणाचा दर्जा 
उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


२. उपरोक्त योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून रु. ४,३२,०००/- एवढे अनुदान प्रतिपूर्ती तत्वावर 
मंजूर झाले आहे. सदर योजनेकरीता विधिमंडळाच्या डिसेंबर २०१५ च्या अधिवेशनामध्ये मान्य 
झालेल्या पूरक मागणी रक्‍कम रु.१८,०५,५००/- इतक्या रकमेपैकी ९०% म्हणजेच 
रु. १६,२५,०००/- ( अक्षरी रुपये सोळा लाख पंचवीस हजार फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच उपरोक्‍त सोलर स्टिम कुकींग सिस्टिम 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१३६/तुरुंग-२ 


खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा राबविण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने व केंद्र शासनाच्या 
योजनेचे हे अखेरचे वर्ष असल्याने अनुदान व्यपगत होऊ नये म्हणून उपरोक्‍त रुपये १६,२५,०००/- 
(अक्षरी रुपये सोळा लाख पंचवीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम संक्षिप्त देयकावर आहरीत करण्यास 
खालील अटींच्या अधीन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१ यापूर्वी संक्षिप्त देयकावर काढण्यात आलेल्या रकमांची प्रलंबित तप्ञीलवार देयके 
त्वरीत सादर करण्यात येतील 

२) या संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक १ महिन्याच्या मुदतीत सादर करण्यात येईल. 

३) खर्च नियमित देयकाद्वारे करणे शक्य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम 
काढणे अनिवार्य आहे. 

४. या संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक विहित मुदतीत सादर करण्याची व्यक्‍तीगत 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

५ मासिक निधी विवरणपत्रानुसार या करीता निधी उपलब्ध आहे. 

६ या बाबतची निविदा प्रक्रिया इत्यादी महाउर्जा, महाराष्ट्र उर्जा विकास प्राधिकरण पुणे 
(MEDA) यांच्या मार्फत करण्यात येईल व या संबंधात निधी उपलब्ध झाल्यानंतर 
महाउर्जा, महाराष्ट्र उर्जा विकास प्राधिकरण पुणे यांचेकडे वर्ग करण्यात येईल. 


३. सदरची रक्‍कम आहरण व संवितरण करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून खरेदी 
ही खरेदीच्या विहित कार्यपध्दतीने व सर्वसाधारण fread ves करुन करण्यात यावी. 


४. याबाबतचा खर्च मागणी मागणी क्र. बी-५, २०५६-तुरुंग (००)(१०१), तुरुंग, (००)(०१) मध्यवर्ती 
तुरुंग (२०५६ 0034) दत्तमत ( योजनेतर योजना), (५०, इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षाकरीता a मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२/२०१५/उर्जा ७, 
दिनांक १७.१.२०१५ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०५/व्यय ८, दिनांक १६.०३.२०१६ 
व अनौपचारीक संदर्भ क्र. १८३/१६/विनियम दिनांक १९.०३.२०१६ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४०११३१०५८१५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 
IN, ©: ॥ Maharasht 


Jaysing L Pawara ou-deputy secret yale su 


L Pawara 
Date: 2016.04.01 13:10:26 +05'30' 


(ज.ल. पावरा) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रत, 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१३६/तुरुंग-२ 


AD 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय), पुणे, 

) अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
) 

) 

) 


AN 


oC 


o~ 


4 


£39) 


७) अवर सचिव ,वित्त विभाग (विनियम)/(व्यय ८)/अर्थसंकल्प 3/99, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
८) उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
९) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


